सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
ई-निविदा प्रसिध्दीबाबत सूचना. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६/०२/२०२४ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,श्ासन निर्णय क्र.सीएटी/२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२,दि.२७/०९/२०१८ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२,दि.(9/०८/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

सन 2023-2028 मध्ये महानगरपालिका/नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, जिल्हा 
परिषद/ लोकसभा निवडणूका होणार असल्याने विकास कामास वेळेअभावी अडचण निर्माण होऊ 
नये म्हणून संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक २ मधील २.१ मध्ये ई-निविदा प्रसिध्दीचा 
कालावधीमध्ये सुधारणा करुन संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये दि.३१/०३/२०२४ अखेर पर्यंत ई- 
निविदा प्रसिध्दीचा कालावधी वाढवून देण्यात आला होता. आता विकास कामांना वेळेअभावी 
अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून ई-निविदा प्रसिध्दीचा कालावधी कमी करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यामुळे शासन निर्णय क्र.सीएटी/२०१७/ प्र.क्र.०८/ इमा-२, दि.२७/०९/२०१८ 
मधील अनुक्रमांक २ मधील २.१ अधिक्रमित करण्यात येत असून खालीलप्रमाणे सुधारीत सूचना 
देण्यात येत असून सदर कालावधी सूचना दि.३०/०६/२०२४ पर्यंत लागु राहील. 


शासन निर्णय :- 
ई-निविदा प्रसिध्दीचा कालावधी खालीलप्रमाणे पुढील आदेशापर्यंत लागु करण्यात येत 
आहे. 

अ.क्र कामाची किमत कालावधी 
je. १_| रु. १० लक्ष ते १.५ कोटी ८ दिवस 
२ रु. १.५ कोटी ते २५ कोटी १५ दिवस 
२ रु. २५ कोटी ते १०० कोटी २१ दिवस 
३ रु. १०० कोटीपेक्षा जास्त ३० दिवस 


टिप - प्रस्तुत दिवस हे सुट्टीसह असल्याने कालावधीमध्ये कार्यालयीन दिवसांसह सुट्टया अंतर्भूत आहेत. 
१) अतिमहत्वाच्या जसे की हेलीपॅड, निवडणूक विषयक कामे, मा.राज्यपाल तसेच अन्य अति महत्वाच्या 
व्यक्तींच्या दौ-यासंदर्भात अन्य कामे व जनजाती क्षेत्रातील रु.१ कोटीपर्यंत कामांचा निविदा प्रसिध्दीचा 
कालावधी ३ दिवस इतका राहील. 

२) सदर सूचना या प्रथम वेळ निविदा प्रसिध्दीसाठी राहतील व यामध्ये कोणतीही सूट दिली जाणार 
नाही. काही कारणास्तव निविदा पुन:श्च मागवावयाची असल्यास त्यासाठीही निविदा प्रसिध्दी कालावधी 
उपरोक्त प्रमाणे राहील. दुस-यांदा अल्प कालावधीची (प्रथमवेळी दिलेल्या निविदेतील कोणताही बदल 
न करता) फेरनिविदा मागवावयाची असल्यास त्यास अप्पर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांची पूर्वपरवानगी 
आवश्यक राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतां २०२४०२१६१३०७३९१४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally si 
| p A | | p R A F EP DN: c=IN, o=PERSONAL, title=2574, 
pse =42119cf54e494087b5182b557516d201, 
25. 37406c155f20f5ae0988e9a1c7b6a744659f8b361 1 OF5f0f8280ca07 
337d, po: (089९415519, st=Maharashtra, 
serialNu =5855ef7a773beb6fd825 1 ed7d445fc477ec7a301e0a1 908471512 
67a928a7ff, cn=DIPALI PRADEEP GHORPADE 


Date: 2024.02.16 13:17:28 +05'30' 


(दिपाली प्रदीप घोरपडे ) 
अवर सचिव (इमारती) 


प्रति, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग/ग्राम विकास विभाग 
महालेखापाल-१/२, मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई/नागपूर 

प्रत, 
महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रसिध्दीसाठी 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी, 
सर्व मुख्य अभियंते (विद्युतसह), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई 
सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (विद्युत / यांत्रिकी) 
अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर झासन निर्णयाची प्रत 
अग्रेषित करावी. 
मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 
सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सा.बां.वि.,मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन इमारती-२ (निवड नस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


